a शासकीय फळरोपवाटिका पोमेंडी, ता. 
जि.रत्नागिरी येथील प्रक्षेत्रावरील कुंपण दुरूस्ती 
कामाच्या प्रस्तावास (रु.१२,६७, ६००/- 
ब) शासकीय फळरोपवाटिका वेश्वी, ता. अलिबाग, 
जि.रायगड येथील प्रक्षेत्रावरीलळ दोन विहीरी 
दुरूस्ती (रु.५,९६,५३०) कामाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- फरोवा-२०२०/प्र.क्र.४८/१३-जअे, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १२ मार्च, २०२० 


संदर्भ :-१ महाराष्ट्र विनियोजन (ळेखानुदान) अधिनियम,२०१९ वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक 

अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि. १/४/२०१९. 

२) कृषि व पदुम विभाग शा.नि.क्र.फरोवा-२०१९/प्र.क्र.७४/१३-अओ दि. २३/४/२०१९. 

३) कृषि व पदुम विभाग शा.नि.क्र.लेखानु-२०१९/प्र.क्र.२३/१९/२-ओ दि.१२/७/२०१९. 

४) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ/फलो-२/शारोवा-अवि१७२२/५५/२०२०. 
दि.१२/०२/२०२०. 

५) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ/फलो-२/ शारोवा-अवि१७२२/५१/२०२०. 
दि.१०/०२/२०२०. 


प्रस्तावना:- 
अ) शासकीय फळरोपवाटिका wast, ता. जि.रत्नागिरी येथील प्रक्षेत्रावरील कुंपन दुरूस्ती 


कामाच्या प्रस्तावास (रु.१२,६७,६००/-) ब) शासकीय फळरोपवाटिका वेश्वी,ता. अलिबाग,जि.रायगड 


येथील प्रक्षेत्रावरील दोन विहीरी दुरूस्ती (रु.५,९६,५३०/-)कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 


व सदर रक्‍कम वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्याचा कृषि आयुक्‍तालयाचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय - 


वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ (सुधारणा दि.१७/०४/२०१५) भाग-पहिला, उपविभाग 


५ अ.क्र. १० परिच्छेद अ. क्र. १३४ नुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परिरक्षणासाठी ताब्यात 


नसलेल्या इमारतीच्या सर्वसाधारण दुरूस्ती व विशेष दुरुस्ती प्रशासकीय (वित्तीय) मान्यता देण्याचे 


अधिकार varie विभागास आहेत. त्याचा वापर करुन शासन अ) शासकीय फळरोपवाटिका पोमेंडी, 


ता. जि.रत्नागिरी येथील प्रक्षेत्रावरील कुंपण दुरूस्ती कामाच्या प्रस्तावास (रु.१२,६७,६००/-) (बारा लाख 


सदुष्ट हजार सहाशे फक्त) ब) शासकीय फळरोपवाटिका वेश्वी,ता. अलिबाग,जि.रायगड येथील 


शासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०२०/प्र.क्र.४८/१३-ओ 


प्रक्षेत्रावरील दोन विहीरी दुरूस्ती (रु.५,९६,५३०/-)(पाच लाख शाह्याण्णव हजार पाचशे तीस) कामाच्या 


अंदाजपत्रकास अनुक्रमे कार्यकारी अभियंता, उत्तर रत्नागिरी सार्वजनिक बाधकाम विभाग, रत्नागिरी व 


उप अभियंता, पाणी पुरवठा उपविभाग,रा.जि.प. अलिबाग यांनी तांत्रिक मान्यता दिलेली आहे. तसेच 


सदर दुरूस्तीचा खर्च भाजीपाला रोपमळे, फळरोपमळे व स्थानिक उद्याने (अनिवार्य) (२४०१ १७२२) या 


लेखाशिर्षातर्गत २७ - लहान बांधकामे या बाबीखाली सन २०१९-२० साठी १०००.०० लाख अर्थसंकल्पीय 


तरतूदीपैकी फळरोपवाटिकांच्या दुरूस्तीच्या कामासाठी खर्च करण्यात आलेली तरतूद वजा जाता 


उर्वरित तरतूद मंजूर तरतूद रु.९७.१७ लाख या निधीमधून सदर कामासाठी खर्च केला जाणार असल्याने 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२००३१२१०४६२८३९०१ असा आहे. हा 


areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ढ Digitally signed by Ashok Maroti Atram 
A h k M DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture 
S 7 0 वे ro | And ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4,.20=e212845 163abd7087 1 7bb4bef92b6886b147679a5a 
#52494e268689ab8d696dd, 


Atram या 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
२. संचालक फलोत्पादन, कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
३. विभागीय कृषी सहसंचालक,ठाणे विभाग,ठाणे. 
४. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, रत्नागिरी. 
५. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, रायगड. 
६. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई /नागपूर, 
७. महाळेखापाल-१/२ , (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 
८. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी,ठाणे /रायगड. 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१०.सहसंचालक लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला, मुंबई -३२, 
११.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन) विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१२.निवड नस्ती (१३-ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


